RNI No. MAHBIL/2009/36619 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 








वर्ष ७, अंक २९ मंगळवार, मार्च २३, २०२९/चैत्र २, शके १९४३ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.०० 








असाधारण क्रमांक २९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे कार्यालय, अलिबाग 
अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मशा/कार्या-२/प्राफेब/रोहा/वाघळी/२०२१.--शासकोय अधिसूचना, महसूल ब वन विभाग, क्रमांक टीएलसी १०७६/६३९२३/म-६, 
दिनांक १ जुलै, १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) याच्या कलम ४ 
पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्‍ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचा वापर करून आणि 
उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पुर्वप्रसिद्धीनंतर, मी, निधी चोधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्हा याद्वारे दिनांक 
१६ मार्च २०२१ पासून रायगड जिल्ह्याच्या रोहा तालुक्‍यातील, पळस या गावातील वाघळी या वाडीचे सोबतच्या अधिसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी 
असलेल्या ब रायगड जिल्ह्याच्या रोहा तालुक्‍यातील बाघळी या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रुपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 
(सर्व्ह नंबर/गट नंबर) 
७१ते ७७, ७९ते ८४, ८५/१, ८५/२, ८५/३, ८५/४, ८६ ते १०९ 


एकूण--४१ 


अलिबाग, निधी चौधरी, 
दिनांक १२ मार्च २०२१. जिल्हाधिकारी, रायगड. 


(१) 
भाग एक (को.वि.पु.)-२९--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF RAIGAD, ALIBAG 
FINAL NOTIFICATION 


No. RB/Desk-II/A-5/TLC/Roha/Vaghali/2021.— In exercise of the power of the State Government 
under the proviso to sub-section (7) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah. XLI 
of 1966), delegated to me by Government Resolution, Revenue and Forests Department No. TLC-1076/ 
63923/M6, dated the 1st July 1976, and after previous publication as required by sub-section (4) of the 
said section 4, |, Nidhi Choudhari, the Collector of Raigad District, hereby with effect from the 16th March 
2021 constitute the Vaghali from Palas Village in the Roha Taluka of Raigad District to be a Village, to be 
called Vaghali in Roha Taluka of Raigad District, having the limits specified in the Schedule hereto appended. 


Schedule 
(Survey/Gut Number) 


711077, 79 to 84, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 86 to 109 
Total—41 


Alibag, NIDH!I CHOUDHARI, 
dated the 12th March 2021. Collector, Raigad. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च २३, २०२१/चैत्र २, शके १९४३ ३ 
जिल्हाधिकारी, रायगड, अलिबाग यांजकडून 
दुरुस्ती अधिसूचना 


रोहा तालुक्‍यातील विठ्ठलवाडी गावातील राजखलाटी या वाडीचे महसुली गावामध्ये रुपांतर करणेबाबतची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १७, २०२०/अग्रहायण २६, १३ डिसेंबर, २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे. ब्िठ्ठलवाडी गावाच्या हद्दीत समाविष्ट असलेले ग. नं. ३०, ३४ ते ३७, ८६ ते ९६, ९८, ११२ ते ११८, ११८/२, ११८/३, ११९, 
१२०/१/अ, १२०/२/ब, १२१ ते १२७, १२८/१ ते १२८/१२, १२९ ते १३४, १३५/१ ते १३५/३, १३६ ते १३९, १४०/१, १४१ ते १८०, १८१/१, 
१८१/२, १८२/१, १८२/२, १८३ ते २१२, २१३/१, २१३/२, २१४ ते २३५, २३६/१, २३६/२, २३७, २३८/१, २३८/२, २३९/१, २३९/२, Wo, 
२४१/१, २४१/२, २४२ ते २४४, २४५/१, २४५/२, २४६, २४७/१, २४७/२, २४८, २४९/१, २४९/२, Wo ते २९१, २९२/१, २९२/२, 
२९३ ते Bo, ३१९, ३२०, ३२१/१, ३२२, BB, ३२४/१, ३२४/२, ३२५, ३२६, ३२८ ते ३३०, ३३२, ३३५, ३३६, ३५८/१, ३५८/२, ३८७/२, 
४२७ एकूण २६९ ग. नं. पासून राजखलाटी या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावांत रुपांतर केल्याचे दर्शविले आहे. त्यामधील गट नं. ९८, ३२८ 
ते ३३०, ३३२, ३८७/१, ३८७/२, ४२७ हे मुळ विठ्ठलवाडी गावात समाविष्ट करून व ग. नं. ११८/१ व ग. नं. ३५१ हा राजखलाटी या महसुली 
गावात समाविष्ट करून खालील अनुसूची मध्ये दर्शविलेले गट नंबर/सर्व्हे नंबर राजखलाटी या महसुली गावात समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती 
अधिसूचना काढण्यात येत आहे. 


अनुसूची 
(सर्व्ह नंबर/गट नंबर) 


Bo, ३४ ते ३७, CR ते ९६, ९८, ११२ ते ११७, ११८/१, ११८/२, ११८/३, ११९, १२०/१/अ, १२०/२/ब, १२१ ते १२७, १२८/१ ते 
१२८/१२, १२९ ते १३४, १३५/१ ते १३५/३, १३६ ते १३९, १४०/१, १४१ ते १८०, १८१/१, १८१/२, १८२/१, १८२/२, १८३ ते WR, २१३/१, 
२१३/२, २१४ ते WA, २३६/१, २३६/२, २३७, २३८/१, २३८/२, २३९/१, २३९/२, २४०, २४१/१, २४१/२, २४२ ते २४४, २४५/१, 
२४५/२, २४६, २४७/१, २४७/२, २४८, २४९/१, २४९/२, Wo ते २९१, २९२/१, २९२/२, WS ते ३१७, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, 
३२४/१, ३२४/२, ३२५, ३२६, ३३५, ३३६, ३५१, ३५८/१, ३५८/२ 


एकूण--२६३ 


अलिबाग, निधी चौधरी, 
दिनांक १५ मार्च २०२१. जिल्हाधिकारी, रायगड. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


